उच्चा न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अवमान 
याचिका क्र.२६०/१० मध्ये प्रतिवादी पोलीस 
अधिका-यांना विधी सहाय्य -मंजूर TATA. 


| ' महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक :एसपीपी २०१०/प्र.क्र.२४७/पौल-१० > ,. . 
गुह विभाग, मंत्रालग मुंलई - Yoo oF: ., 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०११ 


संदर्भ - पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे क्र. १९२/पोआ/सहपोआ/कावस्‌/वा/ २०११, दि. निरंक 
चे पत्र. 


शासन निर्णय :- खार पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक श्री.अजित प्रभाकर 
सावंत (सध्या नेमणूक अपर पोलीस उप आयुक्‍त, अन्टी करप्शन ब्युरो, बृहन्मुंबई) यानी श्री. गोल्डी 
सुद यांच्यावर केलेल्या कारवाईमुळे श्री.गोल्डी सुद यांनी त्यांच्यावर व त्यांच्यासोबत. त्यावेळी खार 
पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक श्री.सिराज शेख (सध्या नेमणूक वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक, कालीना मुख्यालय) यांच्याविरूद्ध उच्च न्यायालये, मुंबई येथे क्र. २ ६०/२०१० अन्वये 
अवमान याचिका दाखल करून त्यामध्ये नमूद.पोलीस अधिका-यांना प्रतिवादी केले आहे 

2. प्रस्तुत प्रकरण हे उपरोक्‍त नमूद asi शासकीय कर्तव्य पार पाडीव असताना 
नोंद केलेल्या गुन्ह्यातून उद्भवलेले असून उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या समोरील सुनावणी मध्ये 
त्यांना शासकीय विधीविषयक कामकाज नियमावली. sce मधील नियम १०९ (४) (अ), तसेच 
मुंबई पोलीस नियम पुस्तिकेमधील तरतुदीनुसार विधी सहाय्य मंजूर करण्यास व त्यांची बाजू 
सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी मांडण्यास या शासन निर्प्फमन्वये 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


DAMG\2011\AprilG R 19850 , i 


2. | gt ae BA विधी a न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३००-२०११/ई, दि६.०४7९७११ अन्वये मिळालेल्या सहंमतीनुसार निर्गगिव करण्यात येत आहे 
४. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 
असून त्याचा HORE HRA २०११०४२११३२३७४६००१ असा आहे. | 


महागष्ट्राथे यज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने; 


| C 
(वि. वि. दपके) 
7 कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र 
शासन 
wie, 
१) सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई 


२) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र धज्य, मुंबई 

२) सरकारी वकील; उच्च न्यायालय (wae), मुंबई, 

४) श्री. अजित सावंत, अपर पोलीस उपायुक्त, edt करप्शन ब्युरो: बुडन्मंबर्ड .. 

५) श्री.सिराज शेख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, दधलीना मुख्यालय, मुंबई... 
६) विधी व न्याय विभाग, (ई शाखा) मंत्रालय, मंबई a 
७) निवड नस्ती (पोल-१०) न 


